RNI No. MAHBIL /2009/31747 
Reg . No. MH /MR /South - 326 /2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६, अंक ७ ] 


गुरुवार, मे ८, २०१४ / वैशाख १८ , शके १९३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक १२६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


कामगार आयुक्त , मुंबई 
कामगार भवन , ई-ब्लॉक, सी - २० , वांद्रे -कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१, दिनांक २२ एप्रिल २०१४ . 

अधिसूचना 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८ . 

क्रमांक ग्रा.वि ./किवेअ / वि. भ./ २०१४ -१ / कार्या- १० . - किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता 
विशेष भत्त्याचे दर दिनांक ३ मार्च २०१४ ते ३० जून २०१४ या कालावधीकरिता जाहीर करीत आहे : 


अनु 
क्रमांक 


अनुसूचित उद्योगाचे नाव 


परिमंडळनिहाय विशेष भत्त्याचे दर 

परिमंडळ - २ परिमंडळ - ३ 


कालावधी 


शेरा 


परिमंडळ- १ 


(१ ) 


(२ ) 


( रुपये ) 


( रुपये ) 


(रुपये ) 


२ ,०५९ . ०० 


२,०५९.०० 


२, ०५९. ०० 


प्रति महिना 


रस्ते तयार करणे किंवा त्यांची 
देखभाल करणे किंवा 
बांधकामासंबंधीचा कामधंदा 
यातील रोजगार 
अभियांत्रिकी उद्योगातील कामधंदा 


२ 


१, ६२४. ०० 


१ ,६२४. ०० 


१, ६२४. ०० 


प्रति महिना 


अ . खु . पेंडसे , 
कामगार उप आयुक्त ( ग्रा . वि . ) 

व सक्षम प्राधिकारी , 
किमान वेतन अधिनियम , १९४८ , मुंबई . 


भाग एक - ल - १२६ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


